प्रधान मंत्री पोषण aad) निर्माण 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती 
(TSP) उपयोजनांतर्गतच्या निधी 
वितरणाबाबत (सन २०२३-२४. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: १८ मे, २०२३ 


वाचा:- 

१) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३,दि.०४ एप्रिळ, २०२२ 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र.शापोआ- 
२०२१/प्र.क्र.८५/एस.डी.३, दि.३० मे, २०२२. 

३) केंद्र शासनाचे आदेश क्र.प्र.क्र.३-४/२०२२-०७७५८ (PMP) दि.०६ सप्टेंबर, २०२२ 

४) केंद्र शासनाचे आदेश GW. .3-¥/2022-Desk (PMP) दि.१४ मार्च, 2023 

५) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र.शापोआ-२०२२/ 
प्र.क्र.१२६/ एस.डी.३, दि.३० मार्च , २०२३. 

६) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३,दि.१२ एप्रिळ, २०२२. 

७) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.०४/कार्यासन-६, 
दि.१५ मे, २०२३. 


प्रस्तावना :- 
प्रधान मंत्री पोषण शक्‍ती निर्माण (पूर्वीची शाळेय पोषण आहार) योजनेंतर्गत 


केंद्र शासनाने संदर्भाधिन दि.१४ मार्च, २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये सन २०२२-२३ या आर्थिक 


वर्षातील केंद्र हिस्स्याचा रु.५११५०.६८ लक्ष इतका निधी राज्य शासनास उपलब्ध करुन दिला 


आहे. सदर निधीची विगतवारी सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना (5057) व अनुसूचित 


जमाती उपयोजना (TSP) या घटकांतर्गत केली आहे. प्रस्तुत योजनेकरीता केंद्र व राज्य हिस्स्याचे 


प्रमाण ६० :: ४० असे आहे. उपरोक्त निधीपैकी अनुसूचित जमाती उपयोजनांतर्गत केंद्र हिस्स्याचा 


रु.६१२२.७४ लक्ष निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्साचा रु.३९७२.३६ लक्ष असा निधी सन २०२२-२२ 


या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून वितरीत करणे आवश्यक होते. तथापि, अनुसूचित जमाती 


उपयोजनांतर्गत लेखाशिर्षामध्ये पुरेशी अर्थसंकल्पिय तरतूद शिल्लक नसल्यामुळे प्रस्तुत निधीपैकी 


केंद्र हिस्स्याचा रु.२५३३.४९ लक्ष व राज्य हिस्स्याचा रु.१२८७.६३ लक्ष असा एकूण 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


रु.३८२१.१२ लक्ष इतका निधी अवितरीत होता. त्यानुषंगाने सदरप्रमाणे निधी सन २०२३-२४ या 


वर्षाच्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून वितरीत करण्यास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आदिवासी विकास 


विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात आला होता. त्यानुषंगाने संबंधित विभागांनी प्रस्तुत 


निधी वितरणास मान्यता दिली आहे. सबब, अनुसूचित जमाती घटकांतर्गतचा सदरप्रमाणे निधी 


वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


प्रधान मंत्री पोषण are निर्माण योजनेंतर्गत सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्त 


झालेला अनुसूचित जमाती उपयोजनेचा खालीलप्रमाणे रु.३८२१.१२ लक्ष (रुपये अडतीस कोटी 


एकवीस लक्ष बारा हजार फक्त) इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या तरतूदीमधून 


वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सन २०२३-२४ मधील । वितरणास मान्यता 
अ.क्र. लेखाशिर्ष अर्थसंकल्पीय तरतूद देण्यात येत 
(88) असलेला निधी 
मागणी क्र. टी - ५ २२०२ - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ - जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
व (०१) (०८) प्रधान मंत्री पोषण sradt निर्माण ene ७. 
(पीएम-पोषण) (केंद्र हिस्सा ६० Tah) (कार्यक्रम) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(2202 | ५३२) 
मागणी क्र. टी - ५ 2202 - सर्वसाधारण शिक्षण, 
०१ - प्राथमिक शिक्षण, ७९६ - जनजाती क्षेत्र 
उपयोजना, (०१) जनजाती क्षेत्र उपयोजना 
गड (०१) (०९) प्रधान मंत्री पोषण sal निर्माण be Se 283६) 
(पीएम-पोषण) (राज्य हिस्सा Yo Tah) (कार्यक्रम) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 
(२२०२ | ५४१) 
एकूण रु.१९०००.०० लक्ष रु.३८२१.१२ लक्ष 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


२. सदरचा शासन fo आदिवासी विकास विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.बीयुडी-२०२२/प्र.क्र.४/कार्यासन-६, दि.१५ मे, २०२३ नुसार तसेच, वित्त विभागाच्या 


अनौपचारीक संदर्भ क्र.४६१/व्यय-१४, दि.२४ एप्रिळ, २०२३ अन्वये प्राप्त झालेल्या 


सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर निधी विहित कालावधीत खर्च करण्याची दक्षता शिक्षण संचालक (प्राथ.), महाराष्ट्र 


राज्य, पुणे यांनी घेण्यात यावी. तसेच, सदर निधी खर्च केल्यानंतर याबाबतचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५१८१२२६३११७२१ असा आहे. हा TST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


IMTIYAZ 
MUSHTAQUE KAZI 


(इ.मु.काझी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


—O 


मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री, शालेय शिक्षण, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

शिक्षण संचालक (माध्य. व उच्च माध्य.), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
शिक्षण संचालक (योजना), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

शिक्षण संचालक (प्राथ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


2 9 अड 2 se Sa टे उ 


won 


Go 
११ 
१२ 
१३ 


— — a — 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ-२०२३/प्र.क्र.८५/एस.डी.३ 


१४) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सवी 

१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ८ , मुंबई/नागपूर 
१६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१७) शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
१८) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

१९) निवड नस्ती - एस.डी. 3. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


